मुंबई मेट्रो रेल्वे मार्गिका - ४ a va 
प्रकल्पांसाठी मुंबई महानगर प्रदेश 
विकास प्राधिकरणाला केएफड॒ब्ल्यु बँकेचे 
कर्ज वितरीत करणे व त्याची वसूली 
करणे यासाठी नविन लेखाशिर्ष 
उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमआरडी-३३२०/प्र.क्र.७०/नवि-७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०६ जानेवारी, २०२२. 


प्रस्तावना:- 


मुंबई महानगर प्रदेशात मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकारणामार्फत (एमएमआरडीए) 
अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या मुंबई मेट्रो-४ (वडाळा-घाटकोपर-मुलुंड-ठाणे- 
कासारवडवली) व मुंबई मेट्रो लाईन -४अ (कासारवडवळली ते गायमुख) या प्रकल्पांसाठी (मल्टी मोडल 
इंटीग्रेशनसह) केफड्ब्लु (KAW), जर्मनी या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेण्यात आले आहे. 
सदरचे बाह्य कर्ज केंद्र शासनामार्फत ओडीए प्लस लोन (ODA Plus Loan) व अल्प व्याज दर 
(Reduced Interest Loan) अशा दोन स्वरूपात कर्ज प्राप्त होणार आहे. यासाठी माहे नोव्हेंबर, 
२०२० मध्ये भारत सरकार व HHS बँक यांच्या दरम्यान कर्ज करारनामे व महाराष्ट्र शासन, 
एमएमआरडीए व केफड्ब्लु बँक यांच्या दरम्यान प्रकल्प करारनामे स्वाक्षांकित करण्यात आले आहेत. 
केंद्र शासनामार्फत राज्याच्या एकत्रित निधी मध्ये जमा होणाऱ्या कर्जाच्या रक्कमा राज्याच्या 
अर्थसंकल्पाद्वारे एमएमआरडीएला वितरीत करणे आणि एमएमआरडीएकडून कर्जाच्या मुद्दलाची व 
त्यावरील व्याजाची रक्‍कम राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा करणे यासाठी नवीन लेखाशीर्ष 
उघडण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. यानुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला 
आहे. 


शासन निर्णय :- 


मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकारणामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या मुंबई मेट्रो-४ 
(वडाळा-घाटकोपर-मुलुंड-ठाणे-कासारवडवळली) व मुंबई मेट्रो लाईन -४अ (कासारवडवली ते 
गायमुख) या प्रकल्पांकरीता (मल्टी मोडल इंटीग्रेशनसह) केफड्ब्लु (KAW), जर्मनी या वित्तीय 
संस्थेकडून केंद्र शासनामार्फत ओडीए प्लस लोन (ODA Plus Loan) व अल्प व्याज दर (Reduced 
Interest Loan) या स्वरुपात प्राप्त होणारे कर्ज एमएमआरडीएला वितरीत करणे आणि 
एमएमआरडीएकडून कर्जाच्या मुद्दलाची व त्यावरील व्याजाची रक्‍कम वसूल करणे या प्रयोजनार्थ 
खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यास शासन याद्वारे मंजूरी देत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२०/प्र.क्र.७०/नवि-७ 


3) खर्चाचे लेखाशिर्ष :- (For Payment of Loan) 
मुंबई मेट्रो रेल्वे ४ व ४अ प्रकल्पांसाठी केएफड्ब्ल्यु बँकेच्या कर्जाची रक्‍कम मुंबई महागर 
प्रदेश विकास प्राधिकरणास वितरीत करण्यासाठी (Payment of Loan) :- 
Demand F-7 मागणी क्र. एफ-७ 
6217, LOANS FOR URBAN ६२१७, नगर विकासासाठी कर्ज 
DEVELOPMENT 
01, State Capital Development ०१, राज्य भांडवली विकास 
190, Loans to Public Sector and | 0९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
Other Undertaking उपक्रमांना कर्जे 

| (00) (03) Loans to Mumbai | (0०0) (०३) मुंबई मेट्रो रेल्वे ४ व va 
Metropolitan Region Development प्रकल्पांसाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
Authority (MMRDA) for Mumbai प्राधिकरणाला इंटीग्रेटेड 
Metro Railway Project 4 & 4A, from प्राधिकरणाला इंटीग्रेटेड ग्रीन अर्बन 
KfW for integrated and Green Urban | मोबिलिटी करिता केएफड्ब्ल्युचे कर्ज 
Mobility (RIL) (आरआयएल) 
CRC (62170921) संकेतांक (§ 2990829) 
55, Loans & Advances ५५, कर्जे व आगाऊ रक्कमा 
Sch Voted 
त (Oleg) (कार्यक्रम) (दत्तमत) 

२ (00) (04) Loans to Mumbai | (00) (०४) मुंबई मेट्रो रेल्वे ४ व Ba 


Metropolitan Region Development 
Authority (MMRDA) for Mumbai 
Metro Railway Project 4 & 4A, from 
KfW for integrated and Green Urban 
Mobility (ODA Plus) 


CRC (62170939) 
55, Loans & Advances 
(Scheme)(Voted) 


प्रकल्पांसाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणाला इंटीग्रेटेड ग्रीन अर्बन 
मोबिलिटी करिता केएफड्ब्ल्युचे कर्ज 
(ओडीए प्लस) 

संकेतांक (६२१७०९३९) 

५५, कर्जे व आगाऊ रक्कमा 

(कार्यक्रम) (दत्तमत) 


ब) जमेची लेखाशिर्ष- (Receipt of Loan) 


मुंबई मेट्रो रेल्वे ४ व ४अ प्रकल्पांसाठी केएफड्ब्ल्युकडून घेतलेल्या कर्जाच्या मुद्दलांची 
एमएमआरडीएकडून वसुली करण्यासाठी (Recovery of Principal of Loans) :- 


6217, LOANS FOR URBAN | ६२१७, नगर विकासासाठी pot 
DEVELOPMENT 
01, State Capital Development 09, राज्य भांडवली विकास 


190, Loans to Public Sector and 
Other Undertaking 


१९०, सार्वजनिक adie व इतर 
उपक्रमांना कर्जे 


(00)(03) Recovery of Principal of 
Loans taken by MMRDA for Mumbai 
Metro Railway Project 4 & 4A, from 


(००)(०३) मुंबई मेट्रो रेल्वे ४ व ४अ 
प्रकल्पांसाठी एमएमआरडीएने इंटीग्रेटेड ग्रीन 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२०/प्र.क्र.७०/नवि-७ 


KfW for integrated and Green Urban 


अर्बन मोबिलिटी याकरिता केएफड्ब्ल्युकडून 


moony er घेतलेल्या कर्जाच्या मुद्दलांची वसुली 
CRC (62175091) (आरआयएल) 
संकेतांक (६२१७५०९१) 
| (००)(०४) मुंबई मेट्रो रेल्वे vq va 


(00)(04) Recovery of Principal of 
Loans taken by MMRDA for Mumbai 
Metro Railway Project 4 & 4A, from 
KfW for integrated and Green Urban 
Mobility (ODA Plus) 


CRC (62175108) 


प्रकल्पांसाठी एमएमआरडीएने इंटीग्रेटेड ग्रीन 
अर्बन मोबिलिटी याकरिता केएफड्ब्ल्युकडून 
घेतलेल्या कर्जाच्या मुद्दलांची वसुली (ओडीए 
प्लस) 

संकेतांक (६२१७५१०८) 


मुंबई मेट्रो रेल्वे ४ व Va प्रकल्पांसाठी केएफड्ब्ल्युकडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याज 
एमएमआरडीएकडून वसूल करण्यासाठी (Recovery of Interest on Loans) :- 


0049, INTEREST RECEIPTS 


००४९, व्याजाच्या जमा रक्‍कमा 


04, Interest Receipt of State/Union 
Territory Governments 


०४, राज्य झासन/केद्रशासित Wear 
यांच्याकडील व्याजाच्या जमा रक्कमा 


190, Loans to Public Sector and 
Other Undertakings 


१९०, सार्वजनिक aadio व इतर 
उपक्रमांना कर्जे 


(01) Interest from Public Sector and 
other Undertakings- 


(09) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना 
कर्ज 


(01) (34) Interest on Loans taken by 
MMRDA for Mumbai Metro Railway 
Project 4 & 4A, from KfW_ for 
lintegrated and Green Urban Mobility 
(RIL) 

CRC (00495081) 


(0938) मुंबई मेट्रो रेल्वे 8 व ४अ 
प्रकल्पांसाठी एमएमआरडीएने इंटीग्रेटेड ग्रीन 
अर्बन मोबिलिटी याकरिता केएफड्ब्ल्युकडून 
घेतलेल्या कर्जावरील व्याज (आरआयएल) 
संकेतांक (0०0०४९५०८१) 


(01) (35) Interest on Loans taken by 
MMRDA for Mumbai Metro Railway 
Project 4 & 4A, from KfW_ for 
lintegrated and Green Urban Mobility 
(ODA Plus) 


CRC (00495092) 


(0934) मुंबई मेट्रो रेल्वे 8 व ya 
प्रकल्पांसाठी एमएमआरडीएने इंटीग्रेटेड ग्रीन 
अर्बन मोबिलिटी याकरिता केएफड्ब्ल्युकडून 
घेतलेल्या कर्जावरील व्याज (ओडीए प्लस) 
संकेतांक (००४९५०९२) 


०२. 


उक्त नमूद नवीन लेखाशिर्षे २०२१-२२ या आर्थिक वर्षापासून अंमलात येतील. 


०३. सदरचा शासन निर्णय नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेने तसेच महालेखाकार 
कार्यालयाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. सं.ख.वि./चा-१ नगर विकास विभाग/यूओआर-८१/२०२१- 
२२/५०३, दिनांक ०१/११/२०२१ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२०/प्र.क्र.७०/नवि-७ 


०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०१०६११३१०७८८२५ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Vijay Karbhari 
Chaudhari 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखाकार, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

२. महालेखाकार, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

८. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई. 
११.सर्व सह सचिव/उप सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प-१६/त्रह्ण व हमी/अर्थोपाय, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.कक्ष अधिकारी, नवि-४/५/३१, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.लेखा अधिकारी, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.निवड नस्ती, नवि-७. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


